मा.उच्च न्यायालय, नागपूर यांच्या दि.२०/०७/२०२२ 
रोजीच्या न्यायनिर्णयानुसार तक्रारदार श्री.आनंदराव 
गोंविदा कारेमोरे यांना वर्ग -४ पदी कायम करून 
मागील कार्यरत असलेल्या माहे नोव्हेंबर, १९८३ 
पासुन दि.२२/०८/२०२२ पर्यंतच्या मजूरीच्या 
फरकाची रक्कम रु.१०,२९,८८५/- अदा करण्यास 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: न्यायप्र-२०१२/प्र.क्र.१६३/१३-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: १५ मार्च,२०२४ 


वाचा:- 


DIR निर्णय क्रमांक: न्यायप्र-२०१२/प्र.क्र.१६३/१३-अ, दिनांक ६/२/२०२४. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


उपरोक्त वाचा येथील शासन निर्णयातील परिच्छेद-१ मधील ओळ क्र.११ मध्ये - त्याअनुषंगाने 


मा.न्यायालयाने दि.२०/०७/२०२२ रोजी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करतांना श्री.कारेमोरे 


यांना माहे नोव्हेंबर, १९८३ ते दि.२२/०८/२०२२ श्री.कारेमोरे हे कामावर रुजू होईपर्यंतचे रोजंदारी 


मजुरी प्रमाणे माहे नोव्हेंबर, १९८३ पासुन दि.२२/०८/२०२२ पर्यंत मजुरीची थकबाकीच्या फरकाची 


रक्‍कम रु.१०,२९,८८५/-अदा करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. याऐवजी “ त्याअनुषंगाने 
मा. न्यायालयाने दिनांक २०/७/२०२२ रोजी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करताना श्री. 
आनंदराव गोंविदा कारेमोरे, तालुका फळरोपवाटीका, आंधळगाव जि. भंडारा यांना मजूर श्रेणी-१ 
म्हणून कायम करुन त्यांना माहे नोव्हेंबर, १९८३ ते दि.२२/०८/२०२२ श्री.कारेमोरे हे कामावर रुजू 
होईपर्यंतचे रोजंदारी मजुरी प्रमाणे माहे नोव्हेंबर, १९८३ पासुन दि.२२/०८/२०२२ पर्यंत मजुरीची 
थकबाकीच्या फरकाची रक्‍कम रु.१०,२९,८८५/-(रु. दहा लाख एकोणतीस हजार आठडरो पच्याऐंशी 


फक्त) अदा करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.” असे वाचावे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः न्यायप्र-२०१२/प्र.क्र.१६३/१३-अ 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७५५/५/.॥0/99॥[॥9.90९. या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३१५१७१७३९१६०१ असा 


आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्रांचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by HEMANT GORAKHNATH ॥॥-॥२॥॥५९॥॥ 


H E MA N T G O RA KH N AT H या da OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE AND ADF 


MHAPANKAR Se rage 
(हे. गो. म्हापणकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत अग्रेषित:- 
१. आयुक्त कृषि, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२. चालक (फलोत्पादन), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
३. महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा) मुंबई / नागपूर. 
४. सह संचालक (आस्थापना),कृषि आयुक्‍तालय,पुणे. 
५. सह संचालक लेखा व कोषागारे संगणक कक्ष नवीन प्रशासकीय भवन, ५ वा माळा मुंबई-३२. 
६. विभागीय कृषि सह संचालक, नागपूर. 
७. जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, भंडारा, 
८ 
९ 


. जिल्हा कोषगार अधिकारी, भंडारा, 
. निवड नस्ती-१३-अे, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय. मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


